कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व 
स्वाभिमान योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती आणि 
नवबौध्द भूमिहिन शेतमजूरांना जमिनीचे वाटप 
याकरीता सन २०२०-२१ या वर्षासाठीची सुधारित 
तरतूद खर्च करण्यासाठी मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन ज्ञापन, क्रमांक: अनौसं-२०२०/प्र.क्र. ८५/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २३ मार्च,२०२१. 


वाचा : शासन ज्ञापन, सम क्रमांक, दिनांक ०८ जानेवारी, २०२१. 


ज्ञापन : 

आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविण्यात येत आहे की, कर्मवीर दादासाहेब 
गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द भूमिहिन शोेतमजूरांना जमिनीचे 
वाटप याकरीता सन २०२०-२१या वर्षातील सुधारित तरतुदीपैकी उपरोक्‍त वाचा येथील शासन ज्ञापन, दिनांक ०८ 
जानेवारी, २०२१ अन्वये रुपये १२,५०,००,०००/- इतकी तरतूद वितरीत करण्यात आलेली आहे. आता, 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) वितरीत करण्यात आलेली सुधारित तरतुदीच्या 
मर्यादेतील उर्वरित रुपये १२,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये बारा कोटी पन्नास लक्ष फक्त) खर्च करण्यासाठी याद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे, याबाबतचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे: 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. | अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द | अर्थसंकल्पित | सुधारित तरतूद | खर्च करण्यासाठी 
भूमिहिन शोतमजूरांना जमिनीचे वाटप तरतूद रुपये मान्यता देण्यात येत 
(कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड रुपये असलेली तरतूद 
सबळीकरण व स्वाभिमान योजना) रुपये 
pant 2 3 PB दु 
| , २२२५, ५०,००,०० २५,००,०० १२,५०,०० 
३१,सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (अक्षरी रुपये (अक्षरी रुपये (अक्षरी रुपये बारा 
२२२५ ३६१८ पन्नास कोटी पंचवीस कोटी कोटी पन्नास लक्ष 
फक्‍त) फक्‍त) फक्‍त) 
२. सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी व 


संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 

३. नियंत्रण अधिकारी यांनी उपरोक्त विवरणांतील रकाना ४मधील तरतूद खर्च करावी. सदर तरतूद खर्च 
झाल्यावर त्याबाबतचे विवरण व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करण्यात यावे. 


४. प्रस्तुत योजनेवर होणारा खर्च खालील लेखाश्ीर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२०-२१ या वर्षात अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा: 


झासन ज्ञापन क्रमांकः अनौसं-२०२०/प्र.क्र. ८५/अजाक 


मागणी क्रमांक एन-३ 
मुख्य लेखाशीर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे 
कल्याण 

०१, अनुसूचित जातींचे कल्याण 

(०३) (०५) अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द भूमिहिन शहोतमजूरांना जमिनीचे वाटप. (अ.जा.उ.यो,) 
(कार्यक्रम) 

३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 

२२२५ ३६१८ 


प. उपरोक्त योजनेंतर्गत मागील वर्षातील खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे नियंत्रक अधिकारी यांना 
तपासण्याच्या अधीन राहून तरतूद खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच, वित्तीय 
नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका यानुसार वेळोवेळी वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या अटी व 
शर्तीनुसार सदर तरतूद खर्च करुन कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची 
जबाबदारी आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांची राहिल. 


६. सदर ज्ञापन हे वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. १३९/व्यय-१४, दिनांक २२ मार्च, २०२१ अन्वये 
मिळालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in Ul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०३२३१२०७४०५२२२ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


|, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND SPECIAL 
ASSISTAI EPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashti 
2.5.4.20=8612f201 1cf8cde3b074d561cd71 1c1 7c6c3fd836467a8648a8d21dc84bc01be, 


pseudonym=2097D404DF0287B8EA9B9CB128B351603D2AB8I 


FC344849650CE07C3F9ADC7E2CD4976B2852065E2ACD65F7CEE1828C 
DINESH RAMCHANDRA DINGLE 
Date: 2021.03.23 12:12:41 +05'30' 


(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 
सर्व मा. संसद सदस्य आणि विधानपरिषद/सभा सदस्य, 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
मा. मुख्य मंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय,मुंबई, 
६. मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
११. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
QQ. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


Cc A AO 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अनौसं-२०२०/प्र.क्र. ८५/अजाक 


93. 
१७8. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


१९, 


सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

कोषागार अधिकारी, पुणे, 

वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थसंकल्प-३/७, HATTA), HATHA, मुंबई- Yoo ०३२, 


कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


निवड नस्ती /अजाक. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


